नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 

जागतिक बँकेव्दारे अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या 
राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व 
परिणाम याचे बळकटीकरण ( World Bank 


assisted Strengthening Teaching-Learning 
and Result for States ) ( STARS ) अनुसूचित 
जाती उपयोजना (SCSP) (राज्य हिस्सा) (केंद्र 
हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १० नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ : - 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ४९/एसडी-६, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२१ 


प्रस्तावना:- 

जागतिक बँकेव्दारे अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन 
व परिणाम याचे बळकटीकरण ( World Bank assisted Strengthening Teaching-Learning and 
Result for States ) (STARS ) या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रसह एकूण सहा राज्यांची ( हिमाचल प्रदेश, 
महाराष्ट्र, ओडीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश व केरळ ) Performance Grading Index मधील 
कामगिरीच्या आधारे निवड करण्यात आली आहे. 

समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रमाखाली पूर्व प्राथमिक ते इ. १२ वी या वर्गामध्ये दर्जदार शिक्षण 
देणे आणि अध्ययन निष्पत्तीमध्ये वाढ करणे, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाच्या पध्दतीत सुधारणा, मूल्यमापन 
पध्दतीत सुधारणा या बाबींचा समावेश सर्व पातळीवर करुन शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करणे हे 
STARS प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. इयत्ता ६ वी वर्गापासून व्यवसाय शिक्षणाचे 5॥87५१81॥19 and Up 
gradation करणे यांचा अंतर्भाव या योजनेखाली करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पाची राज्यात 
अंमलबजावणी करण्यास मा. मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून या अनुषंगाने अनुसूचित जाती 
उपयोजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष उडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
शासन निर्णय :- 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार “जागतिक 
SHEN अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे 
बळकटीकरण (STARS)” योजनेकरिता खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


(१) मागणी क्रमांक एन - ०३ 
२२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
७८९ - अनुसूचित जातींसाठी विशहोष घटक योजना, 
(०१ अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१) (०८) जागतिक shar अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे 
अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण (STARS) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२२०२ KZ28) 


(२) मागणी क्रमांक एन - ०३ 
२२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
७८९ - अनुसूचित जातींसाठी विशहोष घटक योजना, 
(०१ अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१) (०७) जागतिक Thar अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे 
अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण (STARS) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२२०२ <८११) 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
Ga: ख.वि./चा-१/शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/यूओआर-१८७/२०२२-२३/१०६८, दिनांक 
०८/०३/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
८०४/२०२३/व्यय-१४, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११०१५३३४७६५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND BALU KAMBLE 
Date: 2023.11.10 18:46:52 +05'30' 
(गोविंद कांबळे ) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा 
२. मा 
३. भा 
४. मा 
६. मा 

मा 
७. मा 
८. मा 
९. मा 


. राज्यपालांचे सचिव 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

qo. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

१२. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

१५. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२४. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२५. आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२६. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

२७. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

३०. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

३१. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

३२. नियोजन विभाग (का-१४११/ का-१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

३३. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

३४. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३५. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


